RNI No.MAHBIL / 2009 / 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ८ , अंक ३ ] ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३२ , किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

, 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे 

आदेश 
क्रमांक ना.बँका / १ - सआ / मलकापूर बँक / का.क . १५६ / २०२१ / २ ९ ७२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमीरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि मलकापूर अर्बन को - ऑप.बँक लि . , मलकापूर , जि . बुलडाणा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी , कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहेत : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र जिल्हा 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . राजेंद्र नामदेव जाधव 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 


अ.क्र . 


अटी. 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा यांना सादर करावी . 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( १ ) 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ 


२ 


- 


- 


व 


11 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 
( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह 
कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली 
अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि मलकापूर अर्बन को - ऑप . 
बँक लि . , मलकापूर , जि . बुलडाणा " असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र - पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 

) 
संदर्भ वसुली अधिकारी यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करावा . 


7 


पुणे , 
दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ . 


शैलेश कोतमीरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


1 


३ 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ना.बँका / १ - सआ / दि आजरा अर्बन बँक / का.क . १५६/२०२१/२८३३ . —मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून उक्त 
कलम १५६ ( १ ) अन्वये दि आजरा अर्बन को - ऑप . बँक लि . , आजरा ( मल्टीस्टेट बँक ) , जि . कोल्हापूर या बहुराज्यीय सहकारी बँकेचा 
प्रस्ताव दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२१ अनुसार उक्त बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी , सदर बँकेने 
बहुराज्यीय सहकारी बँकेत रुपांतरीत होणेपूर्वी वितरित केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी , उक्त बँकेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ 
अनुसार वसुली अधिकाऱ्यामार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी , कसुरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत प्रदान करीत आहे 
वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( 3 ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . अरविंद भिमराव गवळी सिनियर अकौंटंट वसुली अधिकारी कोल्हापूर जिल्हा आणि मुंबई व 

उपनगरे क्षेत्रापुरते मर्यादित 


1 


अ.क्र . 


1 


अटी. 

( १ ) वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार दि आजरा अर्बन को - ऑप . बँक लि . , आजरा ( मल्टीस्टेट बँक ) , जि . कोल्हापूर ही 
बँक बहुराज्यीय बँकेत रुपांतरीत होण्यापूर्वी उक्त बँकेने अदा केलेल्या कर्ज प्रकरणापुरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे 
सदर अधिकारांचा वापर करता येणार नाही . 

( २ ) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 
करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) 

वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतूदीनूसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसूली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किंमतीस ( अपसेट प्राईस ) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री 
कायम करणे या कामी या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना.बँका / डी -४ / अपसेट प्राईस व विक्री कायम / २०१५ / ८७० , दिनांक १७ एप्रिल 
२०१५ अनुसार जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांची मान्यता घ्यावी . जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे 
यांनी उक्त बँकेच्या वाजवी किंमतीस ( अपसेट प्राईस ) पूर्व मान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यवाही करावी . 

१ 
( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात 
' अ -३ ' , ' अ -४ ' व ' ब ' कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या 
मोहोरेचा वापर करण्यात यावा . 

( ७ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ८ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा . वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
या कार्यालयाचे परीपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहीत केलेला नमुना ' अ -१ ' , ' अ -२ ' , ' अ -३ ' , ' अ -४ ' मध्ये ठेवण्यात यावी . 


1 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ अ 


४ 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 
( ९ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक लि . , विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि आजरा अर्बन को - ऑप . बँक लि . , 
आजरा ( मल्टीस्टेट बँक ) , जि . कोल्हापूर " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

( १४ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १५ ) एका वसुली अधिकाऱ्याकडे १०० पेक्षा जास्त वसुली प्रकरणे देण्यात येऊ नयेत . 

( १६ ) वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिनेचे आत अधिकाराचे नुतनीकरण 
करणेसाठीचा प्रस्ताव , नुतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ रोजी माझे सही शिक्केसह व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 


11 


पुणे , 
दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


1 


- 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

, 

आदेश 


1 


7 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / चंद्रप्रभा को / २०२१ / २५७५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे , चंद्रप्रभा को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


श्री . ज्योतीराम माधवराव पाटील 


संचालक 


( ४ ) 
वसुली व 
विक्री अधिकारी 


( ५ ) 
सोबत जोडलेल्या १३ जिल्ह्यामधील 

१०८ दाखल्यांसाठी 


7 


7 


* टिप : -पुणे -२८ , सातारा -१७ , सांगली -७ , कोल्हापूर -८ , सोलापूर -७ , अकोला -१ , नाशिक -१ , ठाणे -१० , रायगड - ९ , रत्नागिरी -११ , पालघर -५ , 
वर्धा -१ , सिंदुदूर्ग -३ एकूण -१०८ 


अटी : 


1 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ 
मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील 
परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग 
अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी व त्याची एक प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ चंद्रप्रभा को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि . , मुंबई " असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


व 


1 


६ 


- 


7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन 
भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 
दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


७ 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक 


आदेश 
क्रमांक वि -१ / उर्जाकोऑक्रेसोसा / अधि . / कर्म / क .१५६ / अधिप्रदान / २०२१ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सतिश खरे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक या 
आदेशान्वये उर्जा को - ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि . , नाशिक या संस्थेचे खालील अधिकाऱ्यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्जवसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री 
करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ 
या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . साहेबराव कारभारी पवार 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


1 


अटी . 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

) 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ -३ ” , “ अ -४ ” व “ ब ” कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय 
कोषागारात करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर 
स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ ” , “ अ -२ ” , “ अ -३ ” , “ अ -४ ” सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 

“ 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


1 


¢¢ 


11 


८ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी 

सहकारी बँक / 
पतसंस्था " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


1 


( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( १३ ) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती , स्थावर जप्ती , अपसेट प्राईज मंजुरी , जाहीर लिलाव व 
कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी . विहीत मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास 
आपणास दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद 
घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील . 


नाशिक , 


डॉ . सतिश खरे , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक . 


दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


९ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400032 , dated the 27th December 2021 . 


NOTIFICATION 


> 


No. SPP.2021 / U.O.R.99 / D - XIV . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of the 
section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No.ll of 1974 ) the Government of Maharashtra 
hereby appoints , Adv . Pradip Dattartray Gharat , as “ Special Public Prosecutor " for conducting the 
case / s in Sessions Court , Sindhudurg and Adv . Bhushan Salvi to assist “ Special Public Prosecutor ” , which 
is / are arising out of C.R.No.387 / 2021 registered at Kankavli Police Station , Sindhudurg . 

2. The fees of Adv . Pradip Dattartray Gharat , as " Special Public Prosecutor " , and Adv . Bhushan 
Salvi as Assistant to “ Special Public Prosecutor " shall be paid by Home Department as per the fees 
proposal agreed by Home Department . 

3. Their appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers ( Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

4 . The Government reserves right to revoke / modify / annul the order without assigning any 
reasons . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P. BORUDE , 

Section Officer . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सातारा यांजकडून 


1 


आदेश 


क्रमांक कक्ष -१ / वसुली / क .१५६ / अधिकार / सन २०२१ / ४०३ ९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्राप्त करणेत आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , मनोहर माळी , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सातारा या आदेशान्वये 
कोल्हापूर जिल्हा परिषद कर्मचारी सहकारी सोसायटी लि . , कोल्हापूर या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करणेकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 


1 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


अमर आनंदराव शिंदे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


सातारा जिल्हा 


1 


1 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या विहीत नमुन्यातील 
" अ -३ ” , “ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , किंवा तो ज्या पदावर पदाधिकारी म्हणून कार्यरत असल्यास त्याची सेवा खंडीत झाल्यास अशा 
अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले वसुलीचे अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसुली केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा वापर मा.सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे 
यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार आदेशिकेचा खर्च म्हणून करावयाचा आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी 
वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी , “ कोल्हापूर जिल्हा परिषद कर्मचारी सहकारी सोसायटी लि . , कोल्हापूर ” 
लावता येऊ शकेल . 


1 


60 


7 


>> 


असा फलक 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व कॉस्ट ऑफ प्रोसेस रक्कम याशिवाय इतर 
कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
( १२ ) वसुली अधिकाऱ्याने कलम १५६ अथवा नियम १०७ अन्वये कारवाई करताना थकबाकीदाराकडून येणे असलेल्या एकूण 

रकमेचा 
अद्यावत तारखेपर्यंतचा संपूर्ण तपशील नोटीस / आदेशात नमूद करणे बंधनकारक आहे . 


सातारा , 
दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ . 


मनोहर माळी , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , सातारा . 


7 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सातारा यांजकडून 


आदेश 


S 


1 


क्रमांक कक्ष -१ / वसुली / क .१५६ / अधिकार / सन २०२१/४१३० . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्राप्त करणेत आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , मनोहर माळी , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सातारा या आदेशान्वये 
रहिमतपूर सहकारी बँक लि . , रहिमतपूर , ता . कोरेगाव , जि . सातारा या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करणेकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


1 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


रोहित सुखदेव बागल 


अकौटंट 


वसुली अधिकारी 


सातारा जिल्हा 


व 


1 


1 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियमातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या विहीत नमुन्यातील “ अ 
३ ” , “ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , किंवा तो ज्या पदावर पदाधिकारी म्हणून कार्यरत असल्यास त्याची सेवा खंडीत झाल्यास अशा 
अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले वसुलीचे अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसुली केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा वापर मा.सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे 
यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार आदेशिकेचा खर्च म्हणून करावयाचा आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी 
वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी , “ रहिमतपूर सहकारी बँक लि . , रहिमतपूर ता . कोरेगाव , जि . सातारा " 
लावता येऊ शकेल . 


1 


7 


>> 


असा फलक 


1 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व कॉस्ट ऑफ प्रोसेस रक्कम याशिवाय इतर 
कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्याने कलम १५६ अथवा नियम १०७ अन्वये कारवाई करताना थकबाकीदाराकडून येणे असलेल्या एकूण रकमेचा 
अद्यावत तारखेपर्यंतचा संपूर्ण तपशील नोटीस / आदेशात नमूद करणे बंधनकारक आहे . 

. 


सातारा , 
दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ . 


मनोहर माळी , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , सातारा . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सातारा यांजकडून 


1 


7 


आदेश 
क्रमांक कक्ष -१ / वसुली / क .१५६ / अधिकार / सन २०२१/४११३ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्राप्त करणेत आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , मनोहर माळी , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सातारा या आदेशान्वये 
दि महाबळेश्वर अर्बन को - ऑप . , बँक लि . , महाबळेश्वर ता . महाबळेश्वर , जि . सातारा या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करणेकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


1 


1 


7 


जावेद आयुब कोतवाल 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 
( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियमातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या विहीत नमुन्यातील 
" अ -३ ” , “ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसूलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , किंवा तो ज्या पदावर पदाधिकारी म्हणून कार्यरत असल्यास त्याची सेवा खंडीत झाल्यास अशा 
अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले वसुलीचे अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसुली केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा वापर मा.सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे 
यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार आदेशिकेचा खर्च म्हणून करावयाचा आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . , बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

) 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी 

' 
वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी , “ दि महाबळेश्वर अर्बन को - ऑप . बँक लि . , महाबळेश्वर ता . महाबळेश्वर , 
जि . सातारा " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


1 


1 


60 


7 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व कॉस्ट ऑफ प्रोसेस रक्कम याशिवाय इतर 
कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्याने कलम १५६ अथवा नियम १०७ अन्वये कारवाई करताना थकबाकीदाराकडून येणे असलेल्या एकूण रकमेचा 
अद्यावत तारखेपर्यंतचा संपूर्ण तपशील नोटीस / आदेशात नमूद करणे बंधनकारक आहे . 

. 


सातारा , 
दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ . 


मनोहर माळी , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , सातारा . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1202 / 2021.– The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officers leave for the period mentioned against his name : 
Name and designation 

Period 
1. Shri N. V. Nhavkar , 

Earned leave for 4 days from 15th November 2021 to 
President , Industrial Court , 18th November 2021 prefixing holidays on 13th 
Maharashtra , Mumbai . 

November 2021 and 14th November 2021 and suffixing 
holiday on 19th November 2021 with permission to 
leave headquarter from 12th November 2021 ( A.O.H. ) 

till 20th November 2021 ( B.O.H. ) . 
2. Smt . Sanika S. Joshi , 

Earned leave for 4 days from 17th November 2021 to 
Judge , Family Court , 

20th November 2021 suffixing holiday on 21st 
Beed . 

November 2021 with permission to leave headquarter 
from 16th November 2021 ( A.O.H. ) till 22nd November 

2021 ( B.O.H. ) . 
3. Smt . S. S. Kosamkar , 

Ex - post facto sanction to the Commuted leave for 4 
Principal District and 

days from 18th November 2021 to 21st November 
Sessions Judge , Latur . 

2021 . 
4. Shri A. S. Waghwase , 

Ex - post facto sanction to the Commuted leave fro 2 
Principal District and 

days i.e. on 19th November 2021 and 20th November 
Sessions Judge , Nasik . 

2021 suffixing holidays on 21st November 2021 . 
5. Shri M. S. Sharma , 

Earned leave for 2 days i.e. on 19th November 2021 
Principal District and 

and 20th November 2021 suffixing holiday on 21st 
Sessions Judge , Parbhani . 

November 2021 with permission to leave headquarter 
from 18th November 2021 ( A.O.H. ) till 22nd November 

2021 ( B.O.H. ) . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on 
leave during the above period . 

II 


Name of the Judicial Officer 


1. Shri N. V. Nhavkar , 


2. Smt . Sanika S. Joshi , 


3. Smt . S. S. Kosamkar , 


Judicial Officers with whom charge is kept during the 
leave period of concern Judicial Officers . 
Shri J. L. Gandhi , Member , Industrial Court , Mumbai . 
Shri K. R. Patil , District Judge - 3 and Additional 
Sessions Judge , Beed from 16th November 2021 
( A.O.H. ) till 22nd November 2021 ( B.O.H. ) . 
Shri A. V. Gujrathi , District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Latur on 18th November 2021 and 
19th November 2021 and with Shri D. P. Ragit , 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , Latur 
on 20th November 2021 and 21st November 2021 . 
Smt . M.V. Bhatia , District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 
Shri A. M. Patil , District Judge - 1 and Additional 
Sessons Judge , Parbhani . 


4. Shri A. S. Waghwase , 


5. Shri M. S. Sharma , 


Bombay , 
dated 24th December 2021 . 


N. G. GIMEKAR , 

Registrar , 
( Insp.II ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1202 / 2021.— The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name : 
Name and designation 

Period 
Smt . Sanika S. Joshi , 

Child Care leave for 15 days from 20th December 2021 
Judge , 

to 3rd January 2022 prefixing holidays on 19th 
Family Court , 

December 2021 with permission to leave headquarter 
Beed . 

from 18th December 2021 ( A.O.H. ) till 4th January 2022 . 
( B.O.H. ) as provided under Government Resolution 

dated 23rd July 2018 . 
On return from leave Smt . Sanika S. Joshi will be reposted as Judge , Family Court , Beed . 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that Smt . Sanika S. 
Joshi would have continued to officiate as Judge , Family Court , Beed had she not proceeded on 
leave during the above period . 


( II ) 


The Charge during the leave period of Smt . Sanika S. Joshi is kept with Shri K. R. Patil , 
District Judge - 3 and Additional Sessions Judge , Beed from 18th December 2021 ( A.O.H. ) to 23rd 
December 2021 and from 1st January 2022 to 4th January 2022 ( B.O.H. ) and with Shri S. T. Doke , 
District Judge - 5 and Additional Sessions Judge , Beed from 24th December 2021 to 31st December 
2021 . 


* Note .- Necessary entry regarding grant of Child Care Leave has taken in Original 
Service book of Smt . Sanika S. Joshi as per aforesaid Government Resolution . 


The account of Child Care Leave has been maintained as per prescribed format 
enclosed in Government Resolution dated 23rd July 2018 and the same has pased in her 
original service book as well as in office record . 


Bombay , 
dated 27th December 2021 . 


N. G. GIMEKAR , 

Registrar , 
( Insp.II ) . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 3902 ( i ) /2021.- The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name : 
Name and designation 

Period 
Smt . S. R. Barge , 

Ex - post facto sanction to the Earned leave for 7 
Joint Civil Judge , Junior Division , 

days from 28th November 2021 to 4th December 
and Judicail Magistrate First Class , 2021 suffixing holiday on 5th December 2021 in 
Vadgaon , Maval , District Pune . 

continuation to Maternity leave for 180 days 
from 1st June 2021 to 27th November 2021 . 


On return from leave Smt . S. R. Barge was reposted as Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Vadgaon Maval , District Pune . 


Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that Smt . S. R. 
Barge would have continued to officiate as Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate 
First Class , Vadgaon Maval , District Pune , had she not proceeded on leave during the above 
period . 


( II ) 


The Charge during the leave period of Smt . S. R. Barge was kept with Shri B. V. Burande , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate First Class , Vadgaon Maval , District 
Pune . 


Bombay , 
dated 27th December 2021 . 


N. G. GIMEKAR , 

Registrar , 
( Insp.II ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


Read : Government Notification , Law and Judiciary Department 

No. DAJ - 1521 / 523 / Pra.Kra . 115 / Desk - 3 , Dated 22nd December 2021 , 

regarding appointment of District Judges . 
No. A - 1201 / 2021 / 6 / 2022 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 9 

- 
of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974 ) , the High Court is pleased to confer 
powers of the Assistant Sessions Judge , on the following District Judges and post them at the 
places mentioned against their names with effect from the date they assume charge of the post . 
The postings are subject to condition of execution of approved Service Bonds , by the newly 
appointed District Judges . 


> 


Sr. No. 


Name of the Candidate 


Designation and Place of Posting 


1 . 


Shri Santosh Chandrakant Shinde 


District Judge - 3 and 
Assistant Sessions Judge , Panvel , 
District Raigad at Alibag . 
Judge , City Civil Court and 
Assistant Sessions Judge , Mumbai . 


2 . 


Shri Swapnil Dinkarrao Tawshikar 


3 . 


Smt . Ragini Manikrao Kadam 


4 . 


Shri Sachin Balwant Pawar 


District Judge - 5 and 
Assistant Sessions Judge , Latur . 
Judge , City Civil Court and 
Assistant Sessions Judge , Mumbai . 
Judge , City Civil Court and 
Assistant Sessions Judge , 
Dindoshi , Mumbai . 


5 . 


Shri Datta Govinda Dhoble 


6 . 


Smt . Rohini Rajendra Patwari 


District Judge - 3 and 
Assistant Sessions Judge , Nanded . 


Bombay , 
dated 24th December 2021 . 


M. W. CHANDWANI , 
Registrar General . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE , MUMBAI 
No. CMM / A - 185 / LEAVE / 01 / 2022. — The Chief Metropolitan Magistrate , Mumbai , is pleased 
to grant the following Judicial Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. 
No. 


Name & Designation 


Period of Leave 


1 . 


2 . 


3 . 


Shri . J. C. Yadav , 

One day's Earned Leave on 01.12.2021 . 
Addl . Chief Metropolitan 
Magistrate , 4th Court , Girgaon , 
Mumbai . 
Shri . J. C. Yadav , 

Two days Earned Leave from 07.12.2021 to 
Addl . Chief Metropolitan 08.12.2021 with permission to leave Headquarter 
Magistrate , 4th Court , Girgaon , from 06.12.2021 ( A.O.H. ) till 09.12.2021 ( B.O.H. ) . 
Mumbai . 
Shri . J. C. Yadav , 

One day's Earned Leave on 18.12.2021 with 
Addl . Chief Metropolitan permission to avail Suffix Sunday on 19.12.2021 , 
Magistrate , 4th Court , Girgaon , and also with permission to leave Headquarter from 
Mumbai . 

17.12.2021 ( A.O.H. ) till 20.12.2021 ( B.O.H. ) . 
Shri . S. R. Narwade , 

Four days Earned Leave on 28.12.2021 
Addl . Chief Metropolitan 31.12.2021 with permission to leave Headquarter 
Magistrate , 5th Court , Dadar , for the said period . 
Mumbai . 
Shri . R. M. Nerlikar , 

Five days Earned Leave from 27.12.2021 to 
Addl . Chief Metropolitan 31.12.2021 with permission to avail Prefix fourth 
Magistrate , gth Court , 

Saturday and Sunday 25.12.2021 and 
Esplanade , Mumbai . 

26.12.2021 respectively , and also with permission 
to leave Headquarter from 24.12.2021 ( A.O.H. ) till 
01.01.2022 ( B.O.H. ) . 


4 . 


to 


5 . 


6 . 


. 


Shri . K. H. Thombre , 

Three days Earned Leave from 07.12.2021 to 
Addl . Chief Metropolitan 09.12.2021 with permission to leave Headquarter 
Magistrate , 9th Court , Bandra , from 06.12.2021 ( A.O.H. ) till 10.12.2021 ( B.O.H. ) . 
Mumbai . 
Shri . K. H. Thombre , 

Four days Earned Leave from 27.12.2021 to 
Addl . Chief Metropolitan 30.12.2021 with permission to leave Headquarter 
Magistrate , 9th Court , Bandra , for the said period . 

' 
Mumbai . 


7 . 


8 . 


Shri . J. W. Gaikwad , 
Metropolitan Magistrate , 7th 
Court , Dadar , Mumbai . 


Two days Commuted Leave from 03.12.2021 to 
04.12.2021 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


Sr. 
No. 


Name & Designation 


Period of Leave 


9 . 


Shri . J. W. Gaikwad , 
Metropolitan Magistrate , 7th 
Court , Dadar , Mumbai . 


on 


on 


Tweleve days Earned Leave from 27.12.2021 to 
07.01.2022 with permission to avail Prefix fourth 
Saturday and Sunday 25.12.2021 and 
26.12.2021 respectively , and Suffix second 
Saturday and Sunday 08.01.2022 and 
09.01.2022 respectively , and also with permission 
to leave Headquarter from 24.12.2021 ( A.O.H. ) till 
10.01.2022 ( B.O.H. ) . 
Three days Earned Leave from 27.12.2021 to 
29.12.2021 with permission to avail Prefix fourth 
Saturday and Sunday 

25.12.2021 and 
26.12.2021 respectively , and also with permission 
to leave Headquarter from 24.12.2021 ( A.O.H. ) till 
31.12.2021 ( B.O.H. ) . 
One day's Earned Leave on 30.12.2021 . 


10 . 


Shri . K. C. Rajput , 
Metropolitan Magistrate , 12th 
Court , Bandra , Mumbai . 


on 


11 . 


12 . 


Smt . S. N. Ratkanthwar 
Jawadwar , 
Metropolitan Magistrate , 14th 
Court , Girgaon , Mumbai . 
Smt . K. M. Chavan , 
Metropolitan Magistrate , 16th 
Court , Ballard Pier , Mumbai . 
Smt . K. M. Chavan , 
Metropolitan Magistrate , 16th 
Court , Ballard Pier , Mumbai . 


Four days Earned Leave from 15.12.2021 to 
18.12.2021 with permission to avail Suffix Sunday 
on 19.12.2021 . 


13 . 


Two days Earned Leave from 29.12.2021 to 
30.12.2021 . 


14 . 


Smt . D. P. Kaduskar , 
Metropolitan Magistrate , 18th 
Court , Girgaon , Mumbai . 


Two days Earned Leave from 06.12.2021 to 
07.12.2021 with permission to leave Headquarter 
from 05.12.2021 ( After attending the programmed 
of Mediation Marathon ) till 08.12.2021 ( B.O.H. ) . 


15 . 


one 


day's Earned 


Leave 


on 


Extension of 
08.12.2021 . 


Smt . D. P. Kaduskar , 
Metropolitan Magistrate , 18th 
Court , Girgaon , Mumbai . 
Smt . D. P. Kaduskar , 
Metropolitan Magistrate , 18th 
Court , Girgaon , Mumbai . 


16 . 


on 


Five days Earned Leave from 03.01.2022 to 
07.01.2022 with permission to avail Suffix second 
Saturday and Sunday 

08.01.2022 and 
09.01.2022 respectively , and also with permission 
to leave Headquarter from 01.01.2022 ( A.O.H. ) till 
09.01.2022 ( B.O.H. ) . 
Six days Earned Leave from 27.12.2021 

to 
01.01.2022 with permission to avail Prefix fourth 
Saturday and Sunday 25.12.2021 and 
26.12.2021 respectively , and also with permission 
to leave Headquarter from 24.12.2021 ( A.O.H. ) till 
01.01.2022 . 


17 . 


Smt . A. R. Rahane , 
Metropolitan Magistrate , 21st 
Court , JJB Suburban , Dongri , 
Mumbai . 


on 


18 . 


Smt . Y. P. Marulkar , 
Metropolitan Magistrate , 28th 
Court , Esplanade , Mumbai . 


Two days Commuted Leave from 29.11.2021 to 
30.11.2021 with permission to avail Prefix Sunday 
on 28.11.2021 . 


२२ 


R 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


Sr. 


Name & Designation 


Period of Leave 


No. 


19 . 


to 


Four days Earned Leave from 29.12.2021 
01.01.2022 with permission to leave Headquarter 
from 29.12.2021 ( A.O.H. ) till 03.01.2022 ( B.O.H. ) . 


20 
. 


One day's Earned Leave on 07.12.2021 . 


21 . 


Smt . Y. P. Marulkar , 
Metropolitan Magistrate , 28th 
Court , Esplanade , Mumbai . 
Shri . P. P. Deshmane , 
Metropolitan Magistrate , 29th 
Court , Dadar , Mumbai . 
Shri . P. P. Deshmane , 
Metropolitan Magistrate , 29th 
Court , Dadar , Mumbai . 
Shri . P. P. Deshmane , 
Metropolitan Magistrate , 29th 
Court , Dadar , Mumbai . 
Shri . S. A. Bafna , 
Metropolitan Magistrate , 30th 
Court , Kurla , Mumbai . 


One day's Earned Leave on 13.12.2021 with 
permission to avail Prefix Sunday on 12.12.2021 . 


22 . 


One day's Earned Leave on 21.12.2021 . 


23 . 


on 


24 . 


Smt . A. M. Shah , 
Metropolitan Magistrate , 32nd 
Court , Bandra , Mumbai . 


Four days Earned Leave from 27.12.2021 to 
30.12.2022 with permission to avail Prefix fourth 
Saturday and Sunday 

25.12.2021 and 
26.12.2021 respectively , and also with permission 
to leave Headquarter from 24.12.2021 ( A.O.H. ) till 
31.12.2021 ( B.O.H. ) . 
Six days Earned Leave from 10.01.2022 to 
15.01.2022 with permission to avail Prefix second 
Saturday and Sunday 08.01.2022 and 
09.01.2022 respectively , and Suffix Sunday on 
16.01.2022 , and also with permission to leave 
Headquarter from 07.01.2022 ( A.O.H. ) till 
17.01.2022 ( B.O.H. ) . 
One day's Earned Leave on 09.12.2021 with 
permission to leave Headquarter for the said 
period . 


on 


25 . 


Smt . V. R. Hangargekar , 
Metropolitan Magistrate , 33rd 
Court , Ballard Pier , Mumbai . 
Smt . V. R. Hangargekar , 
Metropolitan Magistrate , 33rd 
Court , Ballard Pier , Mumbai . 


26 . 


on 


One day's Earned Leave on 27.12.2021 with 
permission to avail Prefix fourth Saturday and 
Sunday 

25.12.2021 and 26.12.2021 
respectively . 
One day's Earned Leave on 13.12.2021 with 
permission to avail Prefix Sunday on 12.12.2021 . 


27 . 


Shri . J. C. Dhengale , 
Metropolitan Magistrate , 36th 
Court , Mumbai Central , 
Mumbai . 


28 . 


to 


Two days Earned Leave from 20.12.2021 
21.12.2021 with permission to avail Prefix Sunday 
on 19.12.2021 . 


29 . 


one 


day's Earned 


Leave on 


Shri . S. B. Patil , 
Metropolitan Magistrate , 39th 
Court , Vile Parle , Mumbai . 
Shri . S. B. Patil , 
Metropolitan Magistrate , 39th 
Court , Vile Parle , Mumbai . 
Smt . R. J. Patil , 
Metropolitan Magistrate , 41st 
Court , Shindewadi , Mumbai . 


Extension of 
22.12.2021 . 


30 . 


Eight days Earned Leave from 22.12.2021 to 
29.12.2021 with permission to leave Headquarter 
from 21.12.2021 ( A.O.H. ) till 30.12.2021 ( B.O.H. ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


Sr. 
No. 


Name & Designation 


Period of Leave 


31 . 


Smt . P. P. Bharsakade - Wagh , 
Metropolitan Magistrate , 42nd 
Court , Shindewadi , Mumbai . 


Two days Earned Leave from 13.12.2021 to 
14.12.2021 with permission to avail Prefix Sunday 
on 12.12.2021 . 


32 . 


Shri . A. I. Shaikh , 
Metropolitan Magistrate , 44th 
Court , Andheri , Mumbai . 


Eight days Earned Leave from 29.12.2021 to 
05.01.2022 with permission to leave Headquarter 
from 28.12.2021 ( A.O.H. ) till 06.01.2022 ( B.O.H. ) . 


33 . 


One day's Earned Leave on 01.12.2021 . 


34 . 


Shri . R. S. Pajankar , 
Metropolitan Magistrate , 52nd 
Court , Kurla , Mumbai . 
Smt . K. P. Rathore , 
Metropolitan Magistrate , 54th 
Court , Mazgaon , Mumbai . 
Smt . K. P. Rathore , 
Metropolitan Magistrate , 54th 
Court , Mazgaon , Mumbai . 


Two days Earned Leave from 02.12.2021 to 
03.12.2021 . 


35 . 


Two days Earned Leave from 20.12.2021 to 
21.12.2021 with permission to avail Prefix Sunday 
on 19.12.2021 . 


36 . 


Shri . S. N. Sarde , 
Metropolitan Magistrate , 55th 
Court , Vile Parle , Mumbai . 


Three days Commuted Leave from 08.11.2021 to 
10.11.2021 with permission to avail Prefix Diwali 
Holidays from 01.11.2021 to 06.11.2021 and 
Sunday on 07.11.2021 . 


37 . 


Shri . A. A. Walujkar , 
Metropolitan Magistrate , 56th 
Court , Mazgaon , Mumbai . 


Three days Earned Leave from 27.12.2021 to 
29.12.2021 with permission to leave Headquarter 
from 24.12.2021 ( A.O.H. ) till 30.12.2021 ( B.O.H. ) . 


38 . 


Smt . S.A.R. Sayed , 
Metropolitan Magistrate , 63rd 
Court , Andheri , Mumbai . 


Two days Earned Leave from 17.12.2021 to 
18.12.2021 with permission to avail Suffix Sunday 
on 19.12.2021 . 


39 . 


Smt . S.A.R. Sayed , 
Metropolitan Magistrate , 63rd 
Court , Andheri , Mumbai . 


Three days Earned Leave from 29.12.2021 to 
31.12.2021 with permission to leave Headquarter 
from 28.12.2021 ( A.O.H. ) till 01.01.2022 ( B.O.H. ) . 


40 . 


Shri . H. U. Joshi , 
Metropolitan Magistrate , 64ch 
Court , Esplanade , Mumbai . 


Three days Earned Leave from 30.12.2021 to 
01.01.2022 with permission to avail Suffix Sunday 
on 02.01.2022 , and also with permission to leave 
Headquarter 

from 29.12.2021 ( A.O.H. ) till 
03.01.2022 ( B.O.H. ) . 


41 . 


One day's Earned Leave on 21.12.2021 . 


Shri . C. P. Kashid , 
Metropolitan Magistrate , 65th 
Court , Andheri , Mumbai . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


Sr. 
No. 


Name & Designation 


Period of Leave 


42 . 


Shri . M. V. Chavhan , 
Metropolitan Magistrate , 70th 
Court , Mazgaon , Mumbai . 


Three days Earned Leave from 08.12.2021 to 
10.12.2021 with permission to avail Suffix second 
Saturday and Sunday 11.12.2021 and 
12.12.2021 respectively . 


on 


43 . 


Smt . N. N. Sheikh , 
Metropolitan Magistrate , 72nd 
Court , Vikhroli , Mumbai . 


Three days Earned Leave from 16.12.2021 to 
18.12.2021 with permission to avail Suffix Sunday 
on 19.12.2021 . 


On return from leave the above mentioned Judicial Officers are re - posted to their 


respective posts . 

Certified under rule 39 exception 2 ( 2 ) ( b ) ( i ) of M.C.S. ( Pay ) Rules , 1981 that 
above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective post had they not 


proceeded on leave during the above period . 


Mumbai , 
dated 3rd January 2022 . 


S. T. DANDE , 
I / c . Chief Metropolitan Magistrate , 

Esplanade , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


२५ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 1202 / 2022. — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Name and Designation 


Period 


1 . 


Shri U. B. Shukla , 
Principal District & Sessions Judge , 
Gadchiroli . 


on 


Earned leave for 15 days from 
20.11.2021 to 04.12.2021 suffixing 
holiday 

05.12.2021 with 
permission to leave headquarters 
from 20.11.2021 till 06.12.2021 
( B.O.H. ) . 


2 . 


Shri N. V. Nhavkar , 
President , 
Industrial Court , 
Maharashtra , Mumbai . 


Earned leave for 09 days from 
23.11.2021 to 01.12.2021 with 
permission to leave headquarter 
from 23.11.2021 ( B.O.H. ) till 
02.12.2021 ( B.O.H. ) . 


3 . 


Shri S. V. Yarlagadda , 
Principal District & Sessions Judge . 
Ahmednagar . 


Earned leave for 06 days from 
25.11.2021 to 30.11.2021 with 
permission to leave headquarters 
from 24.11.2021 ( A.O.H. ) till 
01.12.2021 ( B.O.H. ) . 


4 . 


Shri M. S. Sharma , 
Principal District & Sessions Judge , 
Parbhani . 


Earned leave for 01 day i.e. on 
27.11.2021 suffixing holiday on 
28.11.2021 with permission to 
leave headquarter from 26.11.2021 
( A.O.H. ) till 29.11.2021 ( B.O.H. ) . 


5 . 


Smt . Sanika S. Joshi , 
Judge , 
Family Court , 
Beed . 


Earned leave for 04 days from 
29.11.2021 to 02.12.2021 prefixing 
holiday 

on 

28.11.2021 with 
permission to leave headquarter 
from 27.11.2021 ( A.O.H. ) . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their 
respective posts . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) 
Rules , 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their 
respective posts had they not proceeded on leave during the above period . 


Name of the Judicial Officer 


( II ) 

Judicial Officers with whom charge is kept 
during the leave period of concern 
Judicial Officers . 


1. Shri U. B. Shukla 


Shri U. M. Mudholkar , District Judge - 1 & 
Additional Sessions Judge , Gadchiroli . 


2. Shri N. V. Nhavkar 


Shri J. L. Gandhi , Member , Industrial Court , 
Mumbai . 


3. Shri S. V. Yarlagadda 


Shri M. V. Kurtadikar , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Ahmednagar . 


4. Shri M. S. Sharma 


Shri A. M. 

M. Patil , District Judge - 1 & 
Additional Sessions Judge , Parbhani . 


5. Smt . Sanika S. Joshi 


Shri K. R. Patil , District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge , Beed . 


Bombay , 
dated 6th January 2022 . 


N. G. GIMEKAR , 

Registrar , 
( Insp.II ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


२७ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


Read .- High Court Notification No. A - 3902 / 2021 , dated 23rd November 2021 . 


I 


No. A - 3902 / 2022 / 29.— The High Court has been pleased to transfer and post Shri H. J. Pathan 
as 2nd Joint Civil Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate , Shrigonda , 
District Ahmednagar instead of 18th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Ahmednagar . 


II 


The High Court has further been pleased to transfer and post Shri L. S. Padhen , Metropolitan 
Magistrate , 61st Court Kurla , Mumbai as Metropolitan Magistrate , 33rd Court , Ballard Pier , 
Mumbai . 


Bombay , 
dated 3rd January 2022 . 


M. W. CHANDWANI , 
Registrar General . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


- 


No. PLB - 1522 / 1997 / 25.— Smt . Uma Narayan , Officiating Deputy Registrar , High Court , 
Appellate Side , Bombay , is granted Earned Leave for 4 days from 28th December 2021 to 
31st December 2021 . 


Certified that Smt . Uma Narayan , would have continued to officiate as Deputy Registrar , 
High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1535 / 2010.- Smt . Shilpa S. Naik , Officiating Deputy Registrar , High Court , Appellate 
Side , Bombay , is granted Commuted Leave for 2 days from 17th December 2021 to 18th December 
2021 . 


Certified that Smt . Shilpa S. Naik , would have continued to officiate as Deputy Registrar , 
High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 


Bombay , 
dated 7th January 2022 . 


D. S. DESHMUKH , 

I / c . Registrar , 
( Finance and Budget ) . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. PLB - 1501 / 2022-256.— Smt . Sonal S. Patil , Officiating Deputy Registrar and presently 
working as Officer on Special Duty in diverted capacity in the Supreme Court of India , New 
Delhi , is granted Earned Leave for 4 days from 17th November 2021 to 21st November 2021 . 

Certified that Smt . Sonal S. Patil , would have continued to officiate as Deputy Registrar and 
presently working as Officer on Special Duty in diverted capacity in the Supreme Court of India , 
New Delhi , had she not proceeded on leave during the above period . 


Bombay , 
dated 7th January 2022 . 


D. S. DESHMUKH , 

I / c . Registrar , 
( Finance and Budget ) . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


Read .-- Government Resolution , L. & J. D. No. HCT - 2009 / Prakra . 141 / Ka - III , 

dated 22nd October 2010 . 


No. PLB - 1502 / 2022 / 26.— Shri V. V. Patil , Registrar ( Inspection - I ) , High Court , Appellate Side , 

) 
Bombay , is granted encashment of Earned Leave of 30 days for block year commencing from 
1st April 2020 to 31st March 2022 . 


Bombay , 
dated 6th January 2022 . 


D. S. DESHMUKH , 

I / c . Registrar , 
( Finance and Budget ) . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1203 / 2022 / 62.— In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 9 of the 
Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974 ) , the High Court is pleased to appoint the following 
Assistant Sessions Judges as the Additional Sessions Judges to exercise jurisdiction in a Court of 
Sessions with immediate effect : 


Sr. 
No. 


Name of Judicial Officers and Present Posting 


1 


Shri Ravindra Padmakarrao Deshpande , 
District Judge - 2 and Assistant Sessions Judge , 
Bhoom , District Osmanabad . 
Shri Rajendra Ramkrishna Mendhe , 
District Judge - 2 and Assistant Sessions Judge , 
Hinganghat , District Wardha . 


2 


Bombay , 
dated 13th January 2022 . 


M. W. CHANDWANI , 

Registrar General . 


२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा , बदल्या , 
नेमणुका , शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे . अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 

विशेष राज्यकर आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे कार्यालय 

३ रा मजला , ई विंग , नवीन इमारत , वस्तू व सेवाकर भवन , माझगांव , मुंबई ४०० ०१० 
क्रमांक राउआ .२०२१ / आस्थापना -२ व ३ / से.नि. / ब -१२ ९ ८ . या कार्यालयाच्या संगणकीय सूचीप्रमाणे या विभागातील निम्ननिर्देशित राजपत्रित 
अधिकारी , हे दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ ( म.नं. ) पासून नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून निवृत्त होत आहेत . 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


पदनाम 


महाविकास सांकेतांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


४ 


7 


श्री . पवार रमेश अण्णासाहेब 

राज्यकर उपआयुक्त ( व्हॅट ) ई -६० ९ , मुंबई MUM - VAT - E - 609 
२ श्री . रोडे अरुण जनार्दन 

राज्यकर अधिकारी ( व्हॅट ) क -०० ९ , अहमदनगर AHM - VAT - C - 009 
श्री . धांडे हरिदास गोपाळ 

राज्यकर अधिकारी ( व्हॅट ) क -०१० , अहमदनगर AHM - VAT - C - 010 
श्री . चौगुले रामगोपाळ चंदप्पा 

राज्यकर अधिकारी ( व्हॅट ) क -००५ , सोलापूर SOL - VAT - C - 005 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ मधील नियम १३५ अन्वये , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीची तारीख शासकीय 
राजपत्रात अधिसूचना देण्यासाठी , या कार्यालयाच्या स्तरावरील सदर अधिसूचित , सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत फेरबदल झाल्यास ते बदल 
करण्याच्या अधीन राहून सदर सूची निर्गमित करण्यात येत आहे . 

संबंधित अधिकारी वरील दिनांकास प्रत्यक्षात शासकीय सेवेतून निवृत्त झाले किंवा त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर सेवेत वाढ झाली किंवा कसे याची 
खात्री करून त्यांना कार्यमुक्त केल्याच्या कार्यवाहीचा अहवाल कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रासहीत विनाविलंब या कार्यालयास पाठवावा , 
जेणेकरून त्यांच्या निवृत्तीची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे 

वरील अधिकाऱ्यांचे अंतिम वेतन प्रमाणपत्र व महाराष्ट्र कोषागार नियम २३६ चा दाखला ( ना मागणी प्रमाणपत्र ) महालेखापाल , महाराष्ट्र -१ , 
मुंबई , नागपूर -२ यांच्या कार्यालयास परस्पर पाठवावा , तसेच जे अधिकारी शासकीय निवासस्थानात राहत असतील , त्यांच्या निवृत्तीबाबत संबंधित 
कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयात कळवावे व आवश्यक दाखला मागवावा . 

ज्या अधिकाऱ्यांबाबत महसूलहानी / विभागीय चौकशी कार्यवाही सुरू आहे किंवा प्रस्तावित आहे . अशा अधिकाऱ्यांच्या प्रकरणी होणाऱ्या 
निर्णयाच्या अधिन राहून निवृत्तीवेतन लाभाची कार्यवाही करावी . 

संबंधित अधिकाऱ्यांस नियमित सेवानिवृत्तीवेतन व सेवालाभ देण्यास काही कारणास्तव विलंब होणार असल्यास तात्पुरते निवृत्तीवेतन व 
सेवालाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ मधील नियम १२६/१३० नुसार आवश्यक कार्यवाही तात्काळ करावी . 

महालेखापाल , महाराष्ट्र -१ मुंबई , नागपूर -२ यांच्याकडून अंतिम निवृत्तीवेतन व सेवा लाभाची रक्कम शक्य तितक्या लवकर मंजूर होईल , 
याबाबत कृपया आवश्यक कार्यवाही करावी . 


सुलभ होईल . 


एम . जी . सावेडकर , 


मुंबई , 
दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ . 


राज्यकर उप आयुक्त ( आस्थापना ) २ , 

महाराष्ट्र राज्य , मुंबई . 


३० 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 

उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादामा कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ . 


अधिसूचना 


क्रमांक सेनिअ -२०२१ / प्र.क्र .१ ९ ५ / कामगार - ८.– कामगार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील श्री . सिद्धार्थ म . मस्के , 
सरकारी कामगार अधिकारी , मुंबई यांची जन्मतारीख दिनांक २५ जानेवारी १ ९ ६३ आहे . त्यांनी त्यांच्या वयाची ५८ वर्षे पूर्ण केल्याने ते नियत 
वयोमानानुसार दिनांक ३१ जानेवारी २०२१ ( म.नं. ) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ च्या नियम १३५ ( ए ) नुसार सदर अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


1 


शितल स . निकम , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
विधान भवन , मुंबई , दिनांक ७ जानेवारी २०२२ . 


अधिसूचना 


1 


क्रमांक ३७२ / क - १.- श्रीमती आरती विजयप्रकाश बापट , उप कार्यवाही संपादक , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ह्या दिनांक 
३१ डिसेंबर २०२१ ( म.नं. ) नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाल्या आहेत . 

सुभाष नलावडे , 

अवर सचिव . 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 


सामान्य प्रशासन विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ जानेवारी २०२२ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेनिवे -१५२१ / प्र.क्र .३६८ / १ ९.- या विभागातील श्रीमती भारती चं . शिंदे , कक्ष अधिकारी ह्या दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ ( म.नं. ) 
रोजी शासन सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्या आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


1 


म . प्र . किणी , 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


३१ 


महसूल व वन विभाग 


मादामा कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ६ जानेवारी २०२२ . 

अधिसूचना 
क्रमांक आयएफएस -१४२१ / प्र.क्र .८ ९ / फ -७ अ.- श्री . सुजय देवराव दोडल , ( भावसे -२००२ ) , मुख्य वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) , पुणे हे दिनांक 
३१ डिसेंबर २०२१ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


+ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

नितीन सावंत , 
कक्ष अधिकारी . 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMEMT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 6th January 2022 . 


NOTIFICATION 


> 


No. IFS - 1421 / C.R . 89 / F - 7A . - Shri Sujay Deorao Dodal ( IFS 2002 ) , Chief Conservator of Forests 
( Territorial ) , Pune has superannuated from the Government Service on 31st December 2021 ( A.N. ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NITIN SAWANT , 


Section Officer . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


- 


महसूल व वन विभाग 


मादामा कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ६ जानेवारी २०२२ . 

अधिसूचना 
क्रमांक आयएफएस -१४२१ / प्र.क्र .१४७ / फ -७ अ.- श्री . अनिल मोरेश्वर अंजनकर , ( भावसे -२००५ ) , वनसंरक्षक ( वन्यजीव ) , नाशिक हे 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


1 


1 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नितीन सावंत , 


कक्ष अधिकारी . 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMEMT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400032 , dated 6th January 2022 . 


NOTIFICATION 


No. IFS - 1421 / C.R . 147 / F - 7A . — Shri Anil Moreshwar Anjankar ( IFS 2005 ) , Conservator of 
Forests ( Wildlife ) , Nashik has superannuated from the Government Service on 31st December 
2021 ( A.N . ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NITIN SAWANT , 


Section Officer . 


7 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

मादामा कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेनिवे -१०२१ / ( ६४/२१ ) /प्रशा-१.– शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील , श्री . राजेंद्र शंकरराव पवार , सह सचिव हे नियत 
वयोमानानुसार शासन सेवेतून दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत . 


1 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वन्दना कृष्णा , 
शासनाचे अपर मुख्य 

सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


